RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


11111 


VARU 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ( २ ) ] 


मंगळवार , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३ किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उपविभागीय अधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


- 


( 


. 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

अन्वये कलम १ ९ ( १ ) खालील अधिसूचना . 

क्रमांक उविअर / भूसं / एसआर -४ ९ ४ / मिरजोळे तिवंडेवाडी / कलम १ ९ / २०२२.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी 
जिल्हाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांने , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उविअर / भूस / एसआर -४ ९ ४ / मिरजोळे / तिवंडेवाडी / २०२१ 
दिनांक २० डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , रत्नागिरी ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सोबतचे अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , कार्यालय , रत्नागिरी पदनिर्देशित करीत आहे . 


- 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु ) -२ ९ -- १ 


२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी जमिनीचे संपादन 
गांवाचे नांव - मिरजोळे , तालुका - रत्नागिरी , जिल्हा - रत्नागिरी 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

संपादित क्षेत्र 
स नंबर / हिस्सा नंबर 

( हेक्टरमध्ये ) 
६० अ / २ अ / १ पै 

२.१७.०० 


अनुक्रमांक 


१ 


२ 


५५ पै 


०.०६.२५ 


३ 


६० / १ क पै 


२.२७.०० 


४ 


५२/१ पै 


०.७४.५० 


५ 


०.२१.२० 


६ 


०.१२.६० 


७ 


५२ / अ २ पु . 
५२ / २ ब पु . 
५२ / २ क पु . 
५२ / २ ड 

पु . 
५२/२ ई पु . 


०.१६.७० 


८ 


०.१५.०० 


९ 


०.०७.४० 


१० 


५३ पै 


०.१५.२५ 


११ 


०.४१.०० 


५८ पु . 
५१/२० पु . 


१२ 


०.१७.०० 


१३ 


०.१४.०० 


१४ 


०.७१.०० 


१५ 


०.००.५० 


५१ / १ ९ पै 
५१ / २ / ३ अ व २ / ३ ब पै 

५१ / ३ क पै 

५ ९ पु . 
४८ / १ अ पै 
४८ / २ ब पै 


१६ 


०.०३.०० 


१७ 


०.१३.०५ 
०.०३.७५ 


१८ 


१ ९ 


५० पै 


०.३०.६४ 


अनुक्रमांक 


१ 


४ / १ पै 


२ 


एकूण 

८.०६.८४ 
गावाचे नांव – तिवंडेवाडी , तालुका - रत्नागिरी , जिल्हा – रत्नागिरी 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर / सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 

संपादित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

०.४५.७५ 
०.२२.३० 
०.४५.५० 

२.६५.५० 
९ / ४ पु . 

१.८५.८० 
९ / २ पै 

३.१४.०० 

२.४५.९ ० 
८/२ पै 

६.९ ३.०० 


३ 


१४/७ पै 
१४/६ पै 
१४/३ पै 


K | 


५ 


६ 


७ 


९ / ३ पै 


८ 


९ 


८/१ पै 


१० 


७/२ पै 


०.५२.७५ 
०.२७.३५ 
०.१३.१० 


११ 


७/३ पु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


- 


३ 


१२ 


७/४ पु . 


०.१ ९ .७० 


१३ 


४/४ पै 


०.५०.८० 
०.११.३० 


१४ 


५ पै 


एकूण 

१ ९.९ २.७५ 
अनुसूची – दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव- रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी जमिनीचे संपादन . 

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन- भारतीय तटरक्षक दल जे केंद्र संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सशस्त्र दल आहे . तेया भूसंपादनानंतर 
सदर जमिनीवर रत्नागिरी येथेविमानतळासाठी आवश्यक पॅरलल टॅक्सी ट्रक निर्माण करण्यात येणार आहे तसेच काही भागावर नेविगेश्णल 
उपकरणे देखील करणार आहे . 

समाजाला होणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) – रत्नागिरी 
विमानतळ येथून संरक्षण विमान वाहतुकीशिवाय प्रवासी वाहतूक देखील सुरू करण्यात येणार आहे . म्हणून रत्नागिरी विमानतळ हे रिजनल 
कनेक्टीव्हिटी स्किम ( आरसीएस ) योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेले आहे . ज्याद्वारे पर्यटन , उद्योजक , नागरिक यांना सवलतीच्या 
दरात विमान वाहतूक उपलब्ध होणार आहे . त्यामुळे एकंदर पर्यटन , उद्योग व विमान वाहतूक यांना प्रोत्साहन मिळून रत्नागिरी येथे स्थानिक 
समाजाला विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध होण्याची संभावना आहे . सदर प्रकल्पामध्ये निर्माण करण्यात येणा - या पॅरलल टॅक्सी ट्रक 
मुळे धावपट्टी दुसऱ्या लँडींग करणाऱ्या विमानासाठी तात्काळ रिकामी करण्यास आवश्यक आहे तर संस्थापित नेविगेश्णल उपकरणामुळे 
विमानांशी हवाई संपर्क साधता येणार आहे . 

अनुसूची – तीन 
पुनर्वसाहन क्षेत्राचे वर्णन – ( लागू नाही ) 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ( लागू नाही ) 

-- निरंक 

अनुसूची - पाच 
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


रत्नागिरी , 


3 


विकास सुर्यवंशी , 
उप विभागीय अधिकारी , रत्नागिरी . 


दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


